RNI No. MAHBIL/ 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ९ ७ ]] 


सोमवार , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १ ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू .--- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड (एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम (५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून , शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ लेखापाल ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित करणाऱ्या 
नियमांचा पुढील मसुदा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते 
की , उक्त मसुदा शासनाकडून दि . २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सुचना प्रधान सचिव , गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती वा सुचना शासनाकडून विचारात 
घेण्यात येतील . 


भाग चार - ब - २३७–१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू.--- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र 
२८ ) यांच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ लेखापाल ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ लेखापाल ( सेवा प्रवेश) नियम, २०२० ” असे म्हणावे. 
या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


२ . 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


( ब ) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र अधि . २८ ) 
याच्या कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

( क ) “ विभाग ” याचा अर्थ शासनाचा गृहनिर्माण विभाग. 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ लेखापाल ” या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल : 

( क ) प्राधिकरणामधील लिपिक / लिपिक - टंकलेखक संवर्गातील ज्या व्यक्तीनी लेखापाल पदोन्नतीसाठी आवश्यक 
असलेली विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तिर्ण केली असेल , अशा व्यक्तींमधून पात्रता व जेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देऊन; 


३ . 


किंवा 


( ख ) भारत सरकार , महाराष्ट्र शासन किंवा इतर स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतील तसेच महालेखापाल कार्यालयाकडून 
घेण्यात येणारी विभागीय लेखापाल परिक्षा उत्तिर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून, शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने 
वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रतिनियुक्तीने. 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 

नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने करावयाची नियुक्ती यांचे प्रमाण ७५ : २५ असे राहील. 

नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, 
विभागीय परिक्षा ( आवश्यक असल्यास ), उत्तीर्ण केली नसेल किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल तर, सदर 


४ . 


५ . 


परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


३ 


६ . 


नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा, अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला 


सदर परिक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. 


७ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


८ . 


नियम ३ मध्ये 

नमूद 

केलेल्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांनी ठरविल्यानुसार प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील, महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही मंडळात / कार्यालयात, बदलीस 
पात्र राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - २३७–१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२०/ प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू .--- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ सहाय्यक लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम 
विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा , उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे 
त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी 
नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा शासनाकडून दि . २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सुचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील , त्या हरकती वा सुचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 

सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३/ गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ सहाय्यक लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ सहाय्यक लेखाधिकारी, ( सेवा प्रवेश) नियम, २०२० " 


असे म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( अ ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 

( ब) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या 
कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


: 


( क ) “ विभाग ” याचा अर्थ शासनाचा गृहनिर्माण विभाग. 
३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ सहाय्यक लेखाधिकारी ” या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल 

( क ) प्राधिकरणामधील लेखापाल संवर्गातील नियमित सेवेचा तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या वर्षांचा अनुभव 
असलेल्या व्यक्तींमधून पात्रता व जेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देऊन; 


किंवा 


( ख ) संचालक , लेखा व कोषागारे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात MFAS ( गट - ब ) या पदावर किमान तीन 


वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून, शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / 
परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रतिनियुक्तीने. 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 

४. नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने करावयाची नियुक्ती यांचे प्रमाण ७५:२५ असे राहील. 

५. नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, विभागीय 
परिक्षा ( आवश्यक असल्यास ) , उत्तीर्ण केली नसेल किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल तर, सदर परीक्षा 


उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


६. नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा, अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला 


सदर परिक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. 


७. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदोन्नतीने पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


८. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांनी ठरविल्यानुसार प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील , महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही मंडळात / कार्यालयात, बदलीस 


पात्र राहील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . कों . धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित 
करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा , उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते 
की , उक्त मसुदा शासनाकडून दि . २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

२.उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सुचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील , त्या हरकती वा सुचना शासनाकडून विचारात 
घेण्यात येतील . 


सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे : 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ लेखाधिकारी (वर्ग -१) ( सेवा प्रवेश) नियम , २०२० ” असे 
म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


७ 


( ब) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 
३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 
३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ लेखाधिकारी ” या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल : 

( क ) प्राधिकरणामधील सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गातील नियमित सेवेचा तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या वर्षांचा 


अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधुन पात्रता व जेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देऊन; 


किंवा 


( ख ) संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात MFAS ( गट - अ कनिष्ठ ) या पदावर किमान तीन 
वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून , शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / 
आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रतिनियुक्तीने. 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय/ 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 
४. नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने करावयाची नियुक्ती यांचे प्रमाण ७५:२५ असे राहील . 

५. नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार , विभागीय 
परिक्षा ( आवश्यक असल्यास) , उत्तीर्ण केली नसेल किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल तर , सदर परीक्षा 


उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 


६. नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार , हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा, अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला 


सदर परिक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील . 


७. नियम 3 मध्ये 

नमूद केलेल्या पदोन्नतीने पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


८. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांनी ठरविल्यानुसार प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील , महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही मंडळात / कार्यालयात, बदलीस 


पात्र राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों . धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक : सेप्रनि -२०२०/ प्र.क्र.९ ३/ गृनिभू - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ मुख्य लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित 
करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते 


की , उक्त मसुदा शासनाकडून दि .२३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 


२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग , महाराष्ट्र शासन, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील , त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 

सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक : सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील " मुख्य लेखाधिकारी ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील " मुख्य लेखाधिकारी ( सेवा प्रवेश) नियम, २०२० ” 


असे म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


९ 


( ब) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 
३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

३. या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील “मुख्य लेखाधिकारी ” या पदावरील नियुक्ती, प्राधिकरणातील लेखाधिकारी हे 
पद धारण करणाऱ्या ज्या व्यक्तीला त्या पदावरील नियमित सेवेचा तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या वर्षांचा अनुभव असेल, 
अशा व्यक्तींमधुन पात्रता व ज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देऊन करण्यात येईल . 


५. नियम ३ येथे नमूद पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, विभागीय परिक्षा 
( आवश्यक असल्यास) , उत्तीर्ण केली नसेल किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल तर , सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे 


आवश्यक राहील. 


६. नियम ३ येथे नमूद पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी व मराठी भाषा 
परीक्षा, अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा 


उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील . 


७. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने 


वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 


८. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांनी 
ठरविल्यानुसार प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील, महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही मंडळात / कार्यालयात, बदलीस पात्र राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . कों . धनावडे , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - २३७-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक : सेप्रनि -२०२०/ प्र.क्र.९ ३/ गृनिभू - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “ वित्त नियंत्रक ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित 
करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा , उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते 


की , उक्त मसुदा शासनाकडून दि . २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 


२.उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 


सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ३ / गृनिभू- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ वित्त नियंत्रक ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ वित्त नियंत्रक ” ( सेवा प्रवेश) नियम, २०२० ” असे म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


( ब ) " प्राधिकरण" म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 
३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


११ 


३ . 


प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील वित्तीय सेवेतील “ वित्त नियंत्रक ” या पदावरील नियुक्ती, संचालक, लेखा व कोषागारे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात MFAS ( गट - अ कनिष्ठ) या पदावर किमान तीन वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून, शासनाच्या 
प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ५ / गृनिभू, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २) च्या खंड (एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम ४ ९ अन्वये शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “सह संचालक किंवा उप संचालक ( सांख्यिकी) ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित करणाऱ्या नियमांचा 
पुढील मसुदा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव 
असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा 
शासनाकडून दि .२३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील , त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 

सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ५ / गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ सह संचालक किंवा उप संचालक ( सांख्यिकी)” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत 


आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ सह संचालक किंवा उप संचालक ( सांख्यिकी) ( सेवा 
प्रवेश) नियम, २०२० " असे म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


१३ 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे . 


( ब ) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 
३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

३. प्राधिकरणाच्या “ सह संचालक किंवा उप संचालक ( सांख्यिकी)” या पदावरील नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयात समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून सुयोग्य असेल अशा अधिकाऱ्यांची 
नेमणूक शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित 
केलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - २३७-३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र . ९ ५ / गृनिभू, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम ४ ९ अन्वये शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील " संशोधन अधिकारी ( सांख्यिकी) ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व 


व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा शासनाकडून 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील , त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 

सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२०/ प्र.क्र . ९ ५ / गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ संशोधन अधिकारी ( सांख्यिकी ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ संशोधन अधिकारी ( सांख्यिकी) ( सेवा प्रवेश) नियम , 
२०२० ” असे म्हणावे . 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


( ब) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 
३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

३. प्राधिकरणाच्या “ संशोधन अधिकारी ( सांख्यिकी)” या पदावरील नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयात समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून सुयोग्य असेल अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक 
शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय/ 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - २३७-३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ५/ गृनिभू, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र-२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम ४ ९ अन्वये शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ संशोधन सहाय्यक ( सांख्यिकी) ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व 


व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा शासनाकडून 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 


२. उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव , गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 
घेण्यात येतील . 


सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र . ९ ५ / गृनिभू- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ संशोधन सहाय्यक ( सांख्यिकी)” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ संशोधन सहाय्यक ( सांख्यिकी) ( सेवा प्रवेश) नियम, 
२०२० ” असे म्हणावे . 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


१७ 


( ब ) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 


३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

३. प्राधिकरणाच्या “ संशोधन सहाय्यक ( सांख्यिकी )” या पदावरील नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयात समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून सुयोग्य असेल अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक 
शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल. 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय/ 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ५/ गृनिभू, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र-२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम ४ ९ अन्वये शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ सांख्यिकीय सहायक ( सांख्यिकी) ” या पदावरील सेवा प्रवेश नियम विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व 


व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा शासनाकडून 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२.उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तिकडून ज्या हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापुर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती वा सूचना शासनाकडून विचारात 


घेण्यात येतील . 

सेवा प्रवेश नियमाचा मसुदा 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ . 


क्रमांक सेप्रनि -२०२० / प्र.क्र.९ ५ / गृनिभू महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र -२८ ) 
यांच्या कलम १८४ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ५) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा तसेच त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान 


नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “ सांख्यिकीय सहायक ( सांख्यिकी) ” या पदावरील सेवा प्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे, ते 


असे: 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील “ सांख्यिकीय सहायक ( सांख्यिकी) ( सेवा प्रवेश) नियम , 


२०२० ” असे म्हणावे. 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२० / आश्विन २० , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


( अ) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे . 


( ब ) " प्राधिकरण " म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ ( सन १ ९ ७७ चा महाराष्ट्र २८ ) याच्या कलम 


३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 

३. प्राधिकरणाच्या “ सांख्यिकीय सहायक ( सांख्यिकी) ” या पदावरील नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयात समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून सुयोग्य असेल अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक 
शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार तसेच विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश इत्यादी अन्वये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्तीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल . 

शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागाकडून अथवा कार्यालयाकडून या पदावर गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय / 
संमतीशिवाय परस्पर नियुक्ती देता येणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


